AN AD _O 
Se  DSrer li (Ta 


oC 


जळगाव जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित म्हणून नामनिर्देशन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.9७५/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२३. 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी 
असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या of व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित” म्हणून 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांनी उपरोक्त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. जळगाव जिल्हा नियोजन समितीवर विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद विशेष निमंत्रितांची 
नामनिर्देशान पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१४१०४१०३५८१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांचे खाजगी सचिव 


न्न 


५) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 

६) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव 
७) उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक 
) 
) 


८) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव 

११) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


झासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.७५/का-१४८१-अ, दिनांक: १४ डिसेंबर, 2023 सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विशेष निमंत्रित (अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


अ.क्र. नाव पत्ता 


q | श्री. दिळीप ओंकार वाघ भडगाव Ry रोड लक्ष्मी विळास भडगाव रोड 
पाचोरा, ता. पाचोरा, जि. जळगांव-४२४२०१ 


2 श्री. राजेश गजाननराव वानखेडे सिमरन व्हिला,रिळायन्स पेट्रोलपंपाजवळ, 
सावदा, ता. रावेर,जि. जळगांव- ४२५५०२ 


3 श्री. रविद्र नाना पाटील मु.पो. संभाजीनगर, साकेगांव, ता. 
भुसावळ,जि. जळगांव- ४२५२०१ 

४ | डॉ. सुरेश कालेश्वर पाटील घर क्र.२३८१, नागोबा मढी जवळ, एरंडोल, 
मु.पो. ता. एरंडोळ,जि. जळगांव- ४२५१०९ 

4 | श्री. योगेश भिमराव देसले वृंदावन रेसिडेसी, ऐं- विग, फ्लॅट क्र.३१२, 


मनुदेवी कॉलनी, आहुजा नगर परिसर, नॅशनल 
हायवे-६ जवळ, जळगांव-४२५००१ 


६ | al. घनश्याम ओंकारळलाल अग्रवाल | प्लॉट क्र.४०, कर्णकुटी चंद्रा गौरी नगर, यावल 
रोड चोपडा, ता. चोपडा,जि.जळगांव-४२५१०७ 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
/ERNMI 


NITIN BHANUDAS ० 
KHEDKAR र " 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


